उपजिल्हा रुग्णालय, श्रीरामपूर 
जि.अहमदनगर येथील ०९ अस्थायी 
पदे पुढे चालू ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः अपदे- २०२४ /प्र.क्र.१५९/आरोग्य-३ 
१० वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय संकुल इमारत, 
लोकमान्य टिळक मार्ग,मुंबई-४०० ००१. 
दिनांक:- ०४ ऑक्टोबर, २०२४. 
वाचा:- 
१ शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक:- अपदे- २०२४/प्र.क्र.१५९/आरोग्य-३, 
दिनांक- १४.०६.२०२४. 
२) उपसंचालक, आरोग्य सेवा, नाशिक मंडळ, नाशिक यांचे पत्र क्र. उपसंआसे/आस्था- 
४/उपजिरु. श्रीरामपूर/०९ पदे/मुदतवाढ ३१५७६-७८/२४, दि. ३०.०५.२०२४ 
३) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र. ८/१६/आ.पु.क, दि.०६.०९.२०२४. 
शासन निर्णय:- 
उपसंचालक, आरोग्य सेवा, नाशिक मंडळ, नाशिक यांच्या अधिपत्याखालील श्रीरामपूर, 
जि.अहमदनगर येथील ०९ अस्थायी पदांना दि.०१.०३.२०२४ ते दि. ३१.०८.२०२४ पर्यंत उपरोक्‍त अ.क्र.१ 
येथील शासन निर्णयान्वये मुदतवाढ देण्यात आली होती. सदरील पदांची मुदतवाढ संपुष्टात आल्याने 
मुदतवाढ देणे आवश्‍यक आहे. 


२. आता, या शासन निर्णयासोबत जोडलेल्या “परिशिष्ट-अ” मध्ये नमूद करण्यात आलेल्या श्रीरामपूर, 
जि.अहमदनगर येथील ०९ अस्थायी पदांना दि.०१.०९.२०२४ ते दि.२८.०२.२०२५ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात 
येत आहे. 


३. सदर पदांवरील खर्च खालील लेखाशिर्षातून खर्ची घालण्यात यावा आणि हा खर्च सन २०२४-२५ या 
वर्षाकरीता मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 
मागणी क्रमांक-आर-१ 
२२१० - वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 
०६- सार्वजनिक आरोग्य 
००१- संचालन व प्रशासन 
(०१)(०९) - महाराष्ट्र आरोग्य सेवा विकास प्रकल्पांतर्गत ग्रामिण/कुटीर रुग्णालयांचे उपजिल्हा 
रुग्णालयामध्ये श्रेणीवर्धन (२२०१ ४६२४) 


शासन निर्णय क्रमांक:- अपदे- २०२४/प्र.क्र.१५९/आरोग्य-३ 


४. हा शासन निर्ण वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क, 
दि.०६.०९.२०२४ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


५. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक, पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क, दि. ०६.०९.२०२४ अन्वये 
दि.०१.०९.२०२४ ते दि.२८.०२.२०२५ पर्यंत अस्थाई पदांच्या मुदतवाढीस मान्यता देण्या आली असली 
तरी, दरम्यानच्या काळात सुधारीत आकृतीबंधास उच्चस्तरीय सचिव समितीची मान्यता घेण्याबाबत सर्व 
प्रशासकीय विभागांनी तातडीने प्रस्ताव सादर करण्याबाबत वित्त विभागाने निर्देशित केले आहे. तसेच 
उपरोक्त संदर्भ क्र.०३ अन्वये वित्त विभागाच्या शासन निर्णयानुसार, अस्थायी पदांना दि.२८.०२.२०२५ पर्यंत 
मुदतवाढ देण्यात आली असून त्यादरम्यान सुधारीत आकृतीबंधास उच्चस्तरीय सचिव समितीची मान्यता 
घेण्याकरीता सुधारीत आकृतीबंधाचे प्रस्ताव शासन निर्णय, वित्त विभाग, दिनांक २९ जून,२०१७ नुसार 
तपासून व त्यानुसार कार्यवाही करुन तातडीने वित्त विभागास सादर करण्याकरीता आयुक्तालय 
कार्यालयाकडून उचित कार्यवाही करावी व त्याबाबातचा प्रस्ताव शासनास पाठवावा. 


&. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०९२५१७४०४३८११७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SANJAY 


S A N J AY DATTARAM MAHADESHWAR 


DN: cn=SANJAY DATTARAM 


DATTARAM MAHADESHWAR, o, ou, 


email=sanjay.mahadeshwar@nic.i 


MAHADESHWAR <n 


Date: 2024.10.04 17:58:59 +05'30' 
(सं.द. महाडेश्वर) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 

प्रत, 

१. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परिक्षा) ( लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/ नागपूर 

२. आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा संचालक,राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई 

३. संचालक,आरोग्य सेवा, मुंबई. 

४. सहसंचालक, आरोग्य सेवा, (राज्यस्तर) मुंबई. 

५. सहसंचालक, आरोग्य सेवा (आरोग्य) पुणे. 

६. उपसंचालक, आरोग्य सेवा, नाशिक मंडळ, नाशिक. 

७. जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हा रुग्णालय, अहमदनगर. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांक:- अपदे- २०२४/प्र.क्र.१५९/आरोग्य-३ 


८. वैद्यकीय अधिक्षक, उपजिल्हा रुग्णालय, श्रीरामपूर जि.अहमदनगर 
९. जिल्हा कोषागार अधिकारी, अहमदनगर. 


१०. वित्त विभाग (व्यय-१३), मंत्रालय, मुंबई. 
११. कार्यासन अधिकारी, सेवा-२/सेवा-३/ सेवा-५/अर्थसंकल्प, सा.आ.वि. मंत्रालय,मुंबई. 


१२. निवडनस्ती (आरोग्य-३) 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांक:- अपदे- २०२४/प्र.क्र.१५९/आरोग्य-३ 


परिशिष्ट-अ 
(शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक:- अपदे-२०२४ /प्र.क्र.१५९/ आरोग्य-३, 
दिनांक:- ०४ ऑक्टोबर, २०२४ सोबतचे परिशिष्ट-आ) 
अस्थायी पदे 


वैद्यकीय अधिकारी एस-२० । ५६१००-१७७५०० 
ha et 
वैद्यकीय अधिकारी (स्रीरोग | एस-२० | ५६१००-१७७५०० 
वैद्यकीय अधिकारी एस-२० । ५६१००-१७७५०० 
"ewer fT 


वैद्यकीय अधिकारी (भिषक) | एस-२० । ५६१००-१७७५०० 


५ | वैद्यकीय अधिकारी (बाळरोग | एस-२० । ५६१००-१७७५०० शिंगी 
शास्त्र 


र cat a जावा 
ae 
1 एकल [01111 | 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


